पंचायत समिती, हिंगणघाट (जि. 
वर्धा नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 


देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


ग्राम विकास विभाग 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: पंसई-२०२२/प्र.क्र.९६/बांधकाम-४ 


५ वा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 


फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०८ ऑगस्ट, २०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक: ग्राम विकास विभाग,समक्रमांक दिनांक ३० मे, 2023. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


ग्राम विकास विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ३० मे, २०२३ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये, पंचायत समिती, हिंगणघाट (जि. वर्धा) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 


रु.१४९९.३४ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाकपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. उक्त 


शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ०२ मध्ये ओळ क्र. ७ व ८ मध्ये टंकलेखनाची चुकी दिसून येते. 


सबब, सदर शासन निर्णयातील, पंचायत समिती, हिंगणघाट (जि. वर्धा) येथील नविन प्रशासकीय 


इमारतीचे क्षेत्रफळ १४९९.४५ चौ. मी. असे नमुद करण्यात आले आहे. तथापि, सदरहू क्षेत्रफळ 


१४९९.४५ ऐवजी १८६५.०० चौ. मी. असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२३०८०८१०३९३४४७२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः पंसई-२०२२/प्र.क्र.९६/बांधकाम-४ 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.08.09 14:57:58 
+05'30' 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. मंत्री (ग्रा. वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा. 
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा. 
८. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा. 
९. कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, वर्धा. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा वर्धा. 
११. जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, वर्धा. 
१२. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 
१३. उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नागपूर विभाग, नागपूर. 
१४. सभापती, पंचायत समिती, हिंगणघाट, (जि. वधी). 
१५. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा. 
१६.निवडनस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


